ग्रामीण रुग्णालय मनोर, जिल्हा पालघर चे 
श्रेणीवर्धन करुन २०० खाटांचे रुग्णालय व २० 
खाटांचे ट्रामा केअर इमारतीच्या वाढीव 
बांधकामाचे अंदाजपत्रकास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२७९/ आरोग्य-३ अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ३० जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ कक्ष- ३/ 
टे-६/ मनोर२००खाटावाढीवबांधकामसुधाप्रमा /१७६९२-६९३/२२, दि.१७.१०.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

ग्रामीण रुग्णालय मनोर, जिल्हा पालघर चे श्रेणीवर्धन करुन २०० खाटांचे रुग्णालय व २० 
खाटांचे ट्रामा केअर युनिट इमारत बांधकामाच्या रु. ७४०६.६६ लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रक व 
आराखडयास इतक्या रकमेस झासन निर्णय दि. १५.०४.२०१७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. सदर इमारतीचे बांधकाम प्रगतीत आहे. सन २०१९-२० ते २०२३-२४ या 
कालावधीत रु. ४०२२.५३ लक्ष प्रत्यक्ष खर्च झालेला आहे. 

मूळ प्रशासकीय मान्यतेमध्ये आर.सी.सी. मेंबर्सच्या परिमाणात वाढ झाल्यामुळे कांक्रीटच्या 
एकूण परिमाणामध्ये वाढ झालेली असल्याने आणि मूळ अंदाजपत्रकात समाविष्ट नसलेल्या बाबींचा 
खर्च याकरिता रु. ४५९५.८७ लक्ष किंमत समाविष्ट झाल्याने रु.१२००२.५३ लक्ष किंमतीच्या 
अंदाजपत्रक व आराखडयास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची आवश्‍यकता आहे. 

ग्रामीण रुग्णालय मनोर, जिल्हा पालघर चे श्रेणीवर्धन करुन २०० खाटांचे रुग्णालय व २० 
खाटांचे ट्रामा केअर युनिट इमारत बांधकामाचे रु. १२०,०२,५३,१८३/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक 
व आराखडयास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव उपविभागीय अभियंता सां. बां. 
उपविभाग क्र. १ व कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, पालघर यांनी तयार करुन सन २०२१-२२ च्या 
दरसूचीवर आधारित आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तांत्रीक बाबी तपासून कामाचे छाननीअंती 
सुधारित अंदाजपत्रक प्रत्यक्ष झालेल्या कामानुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची किंमत परिगणित 
करुन रु. १२०,०२,५३,१८३/- इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दर्शविली आहे. सदर अंदाजपत्रकाची किंमत १५ कोटीपेक्षा जास्त असल्याने सुधारित 
अंदाजपत्रकास व्यय अग्रक्रम समितीची मान्यता घेण्यात आलेली आहे. ग्रामीण रुग्णालय मनोर, जिल्हा 
पालघर चे श्रेणीवर्धन करुन २०० खाटांचे रुग्णालय व २० खाटांचे ट्रामा केअर युनिट इमारत 
बांधकामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२७९/ आरोग्य-३ अ 


शासन निर्णय :- 


ग्रामीण रुग्णालय मनोर, जिल्हा पालघर चे श्रेणीवर्धन करुन २०० खाटांचे रुग्णालय व २० 


खाटांचे ट्रामा केअर युनिट इमारत बांधकामाचे रु. १२०,०२,५३,१८३/- ( रुपये एकशेवीस कोटी दोन 


लाख 


त्रेपन्न हजार एकरी त्र्याऐंशी फक्त ) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास व्यय अग्रक्रम समितीने 


खालील तीन अटींच्या अधीन राहून सहमती दर्शविली आहे. 


2. 


१. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. 
२. योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय,नियम, Cvc तत्वे, वित्तीय मर्यादा, 
विहीत निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रीक सल्लागार समितीने 
प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व त्रुटीची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी विभागाची राहील. 
३. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रीक बाबी,निविदाविषयक क्षेत्रिय 
निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी 
त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी शासनाची राहील. 

उपरोक्त अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता उपरोक्‍त तीन अटींसह खालील अटी व शातीच्या 


अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 


१) 


2) 


०0१ - 


काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत AHR वास्तु 
विशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्डाक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्रापत करुन सदर 
कामाच्यानिविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

सदर बांधकामांवरील खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (१) (अ) - पंचवार्षिक 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२७९/ आरोग्य-३ अ 


योजनाअंतर्गत योजना-इमारती, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी बांधकामे” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 
दि.२०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद 
क्र.१३४(१) (५.२) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध 


आला असून त्याचा 


संकेताक 


२०२४०१३०१०२५३१५८१७ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHIVDAS 
MAHADEO 
DHULE 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO 
DHULE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f8 
07ba459543ed 19dc809Ff2f150cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=55231903025208911890F58 
514593563E9788A66733F9A7E0D1A45408 
3659841, cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 


Date: 2024.01.26 01:20:29 +05'30' 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल,( लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ 
नागपूर. 

२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, मुंबई. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पालघर. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 
८. कार्यकारी अभियंता,पालघर. 
९. जिल्हा ated चिकित्सक, पालघर. 
१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पालघर. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर. 
१२.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवडनस्ती ( आरोग्य-३ अ) 


7 (eet 
o सुधारीत प्रशासकिय मान्यतेसाठी प्रस्ताव TRAE ‘ar 


*< [चे नाव :- ग्रामीण रुग्णालय, मनोरचे श्रेणीवर्धन करुन २०० खाटांचे रुग्णालय ट्रामा केअर युनिट मुख्य इमारतीच्या बांधकाम करणे. ता.जि. पालघर. 
ve TITAS मान्यता रुपये =  १,२०,०२,५३,१८२.६२ 


(a Co! मूळ मान्यता । सुधारीत प्रशासकोय धक्‍्य (रुपये oo u 

seid il 
१ मुळ बाब ra) ७४,०६,६६,२१६.०० | ९८,३३,५९,९७५.६२ | २४,२६,९३,७५९.६२ म अंदाजपत्रामध्ये आर.सी.सी. संकल्पा तयार होण्या अगोदर 
करण्यात आले. जे.जे. स्कुल ऑफ आर्ट व स्ट्रकवेल डिझायनर अँन्ड 
कंस्लटंट प्रा.ली. यांच्या कडून आर.सी.सी. संकल्पने तयार करण्यात आले 


असुन त्यामध्ये आर.सी.सी. मेंबर्सच्या परिमाणात वाढ झाल्यामुळे कॉक्रिटच्या 
एकुण परिमाणामध्ये वाढ झाली आहे. 


नविन बाब (S++) २१९,६८,९३,२०७.०० बाबी ही मुळ प्रशासकिय मान्यता अंदाजपत्रकात समाविष्ट नाही. 
रुग्णालय सुरु करण्यासाठी फर्निचर, गेट व सिक्युरीटी केबीन, बाग बगिचा 
करणे, बाहय विद्युतीकरण, रुग्णालय व शवगृहासाठी मध्यवर्ती वातानुकुलीत, 
CCTV & Lift, AB Room, Area Lighting, Pump & Generator(D 0 
Set) करणे आवश्यक असल्याने वाढीव अंदाजपत्रकात समाविष्ट करून 


सादर करण्यात येत आहे. 


i 


मुळ व सुधारित प्रशासकिय मान्य $$ SS पविस्तर तुलनात्मक विवरण 


| | | * = ial — a ळा नीड या 


न eS (aie aaa 
१.अंदाजपत्रकात ईमारतीच्या पायाच्या खोदाई फुटीगचे मापाचे परिमाण 


मुळ बाबी (आकस्मिक खर्चासह) ] कस्य 

Essentials Items ( Componants) 

Main Hospital Building ERACEYE oo घेण्यात आले होते. परंतु सदरचा भाग हा डोंगराळ असल्याने कठीण दगड 
काढण्यासाठी स्पोटकेच्या सहाय्याने इमारतोच्या आराखडया (Building 

७९६०१८६३.०० 


B.U.Area (Smt) ( २३७२८.५२ Smt) Outer Line) एवढे पुर्ण खोदाई करण्यात आले. त्यामुळे खोदाईची परिमाण 
वाढले. 
६६,१४,१६,३६६.०० 


२१,६८,९३,२०७.०० 


= 


५०,२२,२५,३८०.०० 


५६,४४,५४,०२६.०० 


९,६९,६२,३४०.०० 


4 २. सदर इमारतीचे अंदाजपत्रामध्ये आर.सी.सी. संकल्पा तयार होण्या अगोदर 
शहि Compound Wall करण्यात आले. जे.जे. स्कुल ऑफ आर्ट व स्ट्रकवेल डिझायनर अन्ड 
निगळिफन इरमररर कंस्लटंट प्रा.ली. यांच्या कडून आर.सी.सी. संकल्पने तयार करण्यात आले 


असुन त्यामध्ये आर.सी.सी. मेंबर्सच्या परिमाणात वाढ झाल्यामुळे कॉक्रिटच्या 
Total ()) ५१,९५,८५,८५७ 


एकुण परिमाणामध्ये वाढ झाली आहे. 

३. सदर इमारतीचे अंदाजपत्रकात लोखंडाचे (TMT) परिमाण हे कॉकिटच्या 
परिमाणाच्या टक्केवारी प्रमाणे घेण्यात आले होते. जे.जे. स्कुल ऑफ आर्ट व 
स्ट्रकवेल डिझायनर अँन्ड कंस्लटंट प्रा.ली. यांच्या कडून आर.सी.सी. 
संकल्पने तयार करण्यात आले असुन त्यामध्ये लोखंडाचे (TMT) परिमाणात 
हे डिझाईन प्रमाणे असल्यामुळे एकुण परिमाणामध्ये वाढ झाली आहे. 

४. अंदाजपत्रकात इमारतीकरीता SSSA लाद्या बसविण्याची बाब 
घेण्यात आले होते. परंतु आर्किटेकने इमारतीच्या वर्किंग ड्रॉईगमध्ये 
ग्रेनाईटच्या लाद्या बसविण्याची बाब घेण्यात आल्यामुळे लाद्यच्या एकुण 
रक्कमेत वाढ झाली आहे. 

ष्र अंदाजपत्रकात जी.आर.सी. (Glass Rainforce Concrete) चे काम 
फक्त खिडक्यांनाच घेण्यात आले होते. परंतु जे.जे. स्कुल ऑफ आर्ट व 
स्ट्रकवेल डिझायनर अँन्ड कंस्लटंट प्रा.ली. यांच्या इलेव्हेशन डिझाईन नुसार 
इमारमीच्या इलेव्हेशनला सुद्या जी.आर.सी. घेण्यात आले. त्यामुळे 
जी.आर.सी. परिमाणात वाढ झाली आहे. 

६. अंदाजपत्रकात दरवाजे व खिडक्यांचे परिमाण व आर्किटेकने इमारतीच्या 
वर्किंग ड्रॉईगमध्ये खिडक्या व दरवाजे यांच्या परिमाणात फरक असुन 
परिमाणात वाढ झाली आहे. 


eR आक्का 

अक्र य व्याप्त मूळ प्रशासकीय मान्यता | सुधारीत प्रशासकौोय धक्य (रुपये) Looe ह 
Ps: किंमत (रुपये) मान्यता किंमत (रुपये) 

Paps irniture |e ०.०० | सदर बाबीं ही मुळ प्रशासकिय मान्यता अंदाजपत्रकात समाविष्ट नाही. तसेच 

Land Scalping & Garden = ae रुग्णालय सुरु करण्यासाठी फर्निचर, गेट व सिक्युरीटी केबीन, बाग बगिचा 

foo 20, ¥0,000,00 20Yo000,00 

= aE 


करणे आवश्यक असल्याने वाढीव अंदाजपत्रकात समाविष्ट करून सादर 
करण्यात येत आहे. 


८५०८९८२०.०० 


| 


१८१६२३४.०० 
१९३८३०८२.०० 


Add for Solar Water Heating & १६,८१,६३४.०० 

Add for Fire Fighting २.०३,८३,०८२.०० 
Total (2)| ५,७७,४४,७९१.०० ७,७३,०९,५०७.०० 

External Electrification eee ४,७६,७०,५८१.०० 


४७६७०५८१.०० | सदर बाबी ही मुळ प्रशासकिय मान्यता अंदाजपत्रकात समाविष्ट 
३३८४०१९२.०० रुग्णालय सुरु करण्यासाठी बाहय.विद्युतीकरण, रुग्णालय व शवगृहासाठी 
१४६५११९०.०० मध्यवर्ती वातानुकुलीत, CCTV & Lift, AB Room, Area Lighting, 
रर Pump & Generator(D G Set) करणे आवश्यक असल्याने वाढीव 
TCE अंदाजपत्रकात समाविष्ट करून सादर करण्यात येत आहे. 


HVAC Work & Morture Room 3,30, 80,882.00 
CCTV work AV System 8, 88,48, 880.00 
iV] Lift Work 


V{AB Room, Area Lighting, Pump 
& Generator(D G Set) 


2,43, ¥19, 294.00 


. — 


Sub Total (2) १९२,८५,१९४,५५०.०० 
|= Sub Total तब) २०,५८,२४,०५७.०० 
(क) Water Supply Items [| 


Add 8°% for Water Supply & ५,.०२.२२,५३८.०० 
Sanitary for Building Works 


Add For Bore Well, GSR-ESR 
Total (%)} ५,२७,२२,५३८.०० 


External Water Supply Scheme aca ३२,८८,८३७.०० 


Sub Total (क) ५,२७,२२,५३८.०० ३२,८८,८३७.०० 


३२८८८३७.००  ।रुग्णालयाची जागा ही डोंगरी व खडकाळ असल्यामुळे सदर ठिकाणी विधण 
बिहीर खोदकाम करून सुद्या पाणी उपलब्ध होत नाही. रुग्णालय सुरु 
करण्यासाठी बाहय ठिकाणाहून पाणी पुरवठ करणे आवश्यक असल्याने 
वाढीव अंदाजपत्रकात समाविष्ट करून सादर करण्यात येत आहे. 


Sub Total (अ--ब--क)| ६८,३५,१९९,७७२.०० ९५८,५६,१९,०८०.०० 


य aie 
as Add ४% Contingency oe i 


रि Essentials Items ( Componants) 2,019, C3, 83 ¥.00 २,९८,६०,२४७.०० 
Sub Total (अ) iy 

Electrification Items Sub Total ER, 32,382.00 

Pod 

Water Supply Items Sub Total 8,38, 443.00 

ead 

ar 


Essentials Items ( Componants) ५१,९५,८५९.०० 219,32, 438.00 
On (Sr. ४०.१) %% peg 

Electrification Items Sub Total १०,२९,१२०.०० 
० 

Water Supply Items Sub Total १६,४४४.०० 
mee 

Add १५% Service Charge ४०% 3, 88,194, 248.00 
Ce 02 सता 


Add १.९०% Architech Service Fee Lea १,८०,९४,२७४.६२ 


Sub Total (B) २४,४६,३४,१०२.६२ 
एकुण (अ )) ७४,०६,६६,२१६.०० | १,२०,०२,५३,१८२.६२ 


=> 


९०७६८१३.०० 


८२२२९६२.०० 


१३१५५३.०० 


१०२९१२०.०० 


१६४४४.०० 


९९१०५८ 


१७२०११४३४.०० 


१८०९४२७४.६२ 


११५२५५२३७.०० 


६८,३०,९६,३८९.६२ 


